राज्यातील वीज उपलब्ध नसलेल्या 
शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची 
पोती शिवण्यासाठी लागणाऱ्या 
सुतळीगाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सामुग्री-४५२३/प्र.क्र.१६५/ना.पु.१६-ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय समक्रमांक दि.०५.०९.२०२३. 
२. शासन शुद्धीपत्रक दि.२४.११.२०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०५.०९.२०२३ मधील मुद्दा क्र. ८.४ मध्ये सुधारणा करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे. 


“८.४ पुरवठादाराने डिलीव्हरी दिल्यानंतर, डिलीव्हरी चलनावर सुतळी गाठी ताब्यात घेणाऱ्या 


गोदामपाल/ गोदाम व्यवस्थापक यांच्या सही Rrra डिलीव्हरी चलनावर जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/ सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी प्रति स्वाक्षरी 


करुन शिक्का मारावा. संबंधित गोदामपाल/गोदाम व्यवस्थापक यांनी सुतळी गाठी 


आय.एस.आय.मार्क दर्जाची असल्याबाबत व ५० किलो वजनाची असल्याबाबत खातरजमा करुन 
परिशिष्ट-ब मध्ये विहित केल्यानूसार प्रमाणपत्र द्यावे”. 


याऐवजी 


“संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी / गोदामपाल/गोदाम व्यवस्थापक/ यांनी आपल्या मागणीप्रमाणे 
प्राप्त झालेली सुतळीगाठी आय.एस.आय.मार्क दर्जाची असल्याबाबत व yo किंवा go किलो 
वजनाची असल्याबाबत खातरजमा करुन परिशिष्ट-ब मध्ये विहित केल्यानूसार प्रमाणपत्र द्यावे”, 
असे वाचावे. 

२. संदर्भाधीन शासन शुध्दीपत्रक दि.२४.११.२०२३ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-४५२३/प्र.क्र.१६५/ना.पु.१६-ब 


“(१२) केंद्रशासनाने दि.२७ मे.२०२२ व दि.३१ मे,२०२२ च्या पत्रानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना 
ही SNA म्हणून घोषित केलेली आहे. त्यानुषंगाने विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेकरीता ICICI 
बँकेत SNA खाते कार्यान्वित कलेले असून माहे. ऑगष्ट, २०२३ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे 
सर्व अनुषंगिक Gard प्रदाने SNA खात्यातुन करण्यात येत आहे. सबब, उपरोक्त प्रकरणी सुतळी 
गाठीचे प्रदाने बैक -: ICICI मुंबई-फोर्ट, खाते क्रमांक : ६२३५०११८०२९, IFSC Code : ICICI 
०००६२५ या SNA खात्यातून करण्यात यावीत”, असे वाचावे. 


याऐवजी 


“(१२) केंद्रशासनाने दि.२७ मे.२०२२ व दि.३१ मे,२०२२ च्या पत्रानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना 
ही SNA म्हणून घोषित केलेली आहे. त्यानुषंगाने विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेकरीता ICICI 
बँकेत SNA खाते कार्यान्वित कलेले असून माहे. ऑगष्ट, २०२३ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे 
सर्व अनुषंगिक खर्चाचं Wart SNA खात्यातुन करण्यात येत आहे. सबब, उपरोक्त प्रकरणी सुतळी 
गाठीचे प्रदाने बैंक -: ICIC] मुंबई-फोर्ट, खाते क्रमांक : ६२३५०११८०२९०, IFSC Code : ICICI 
०००६२५ या SNA खात्यातून करण्यात यावीत”, असे वाचावे. 


३. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३११२८१७४५३११८०६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD. 
V | KA S CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2257bfd8267 146a9a0f6fe86e455cfabd6b353b41a3 
dcde19df1c89749d0de4d, post |Code=400032, 
M O H A N RA U T INumbi 65D403E0F9767CEEA21CB169A8A5475E77BE 
535DEEEF3CF5809A87BF3A020F 2F, VIKAS MOHAN RAUT 
Date: 2023.11.28 17:46:19 +05'30' 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सर्व विभागीय आयुक्त, 
४) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
५) सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुकत, कार्यालय 
६) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
७) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-४५२३/प्र.क्र.१६५/ना.पु.१६-ब 


८) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

९) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

११) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१३) निवासी der परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१४) वित्त विभाग ( व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई. 

१५)उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१६) निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


